अहमदनगर जिल्हा कारागृह येथील इम,रतीची 
- दुरुस्ती तसेच किरकोळ बांधकाम करण्यासाठी 

येणा-या खर्चास व अंदाजुप्रत्रके व नकाशास 

प्रशासकीय मान्यता.द्वेणेबाबत. | 


शासन निर्णय क्रमांक : बीएलडी २००५/प्र.क्र. १०५/पीआरएसं-२.: : 
संत्रालय, 'मुंबई/85००३२,दिचांक. : 55 ऑगस्ट, २००५. 


वाचा:-कारागृह महानिरीक्षणालयाचे पत्र क्र.बीएलडी/१२७८/४९०/११९०४/कक्ष-३, 
दि.१६.१.२००३ वः 'दि:१६.६.२००५. 


शासन निर्णय :-अहमदनगर जिल्हा कारागृह येथील इमारतीची तसेच सर्व बरॅक्स व 
निवासस्थानांची दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात असे 
नमूद करण्यात येते की, अहमदनगर जिल्हा, कारागृह हे सुमारे ११४ वर्षापूर्वीचे असल्याने 
त्याची आयुष्यमर्यादा वाढविण्याच्या. दृष्टीने. तेथील .. इमारतीची ata बरॅक्स व 
निवासस्थांनाची दुरुस्ती करणे आवश्यक. आहे. त्यासाठी, संदर बांधकामाचा समावेश केंद्र 
पुरस्कृत कारागृह सुधारणा योजना (५4:२५) च्या सुधारीत, आराखडयात केला असून 
त्याकरीता रु.२५.०८ लाख इतक्यारकमेत्री.तरतूद आराखडयात केलीःआहे. 


२. अहेमंदनगर जिल्हा कारागृह येथे खालील प्रमाणे बांधंकामे करणे अत्यंत 
आवश्यक आहेतं;- दी मी | 
आ) Ud ata दुरुस्ती;करणे : * रु.५,०८,१०६/- 
a)  कारागृहाची इमारंत व कार्यालय दुरुस्ती wet = रु.५,७३,७३२/- 
क) कर्मचारी निवासस्थानाची दुरुस्ती करणें " रु.४,११,॥६३९/- 
ड) स्त्री बंदी बरॅकींची दुरुस्ती करणे रु.५,७४,६३२/- 
इ) अधीक्षकांच्या निवासस्थानांची दुरुस्ती . रु.४,३८,९५९/- 


एकूण  रु.२५,०७,०६८/- 


उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे बांधकामास एकूण येणारा शा आर रु.२५,०७,०६८/- इतका 
असल्याने सदर खर्चाचे अंदाजपत्रक व नकाशे ये मान्यतेसाठी उक्त संदर्भाधिन 
पत्रान्वये कारागृह महानिरीक्षणांलयाने सादर केले आहेत. 


erat 


3. उपरोक्त वस्तुस्थितीत कारागृहाची सुरक्षितता कारागृहातील अधिका-यांच्या 
व. कर्मचा-यांच्या सोयी सुविधेत होणारी वाढ, कामाची तातडी व केंद्र शासनाकडून 
यासाठी मिळणारां निधी विहीत वेळेतं. खर्च होणे या बाबी लक्षात घेता शासन या शासन 
निर्णयाद्वारे उक्त. परिच्छेद-२: मध्ये. नमूद केलेल्या अहमदनगर जिल्हा कारागृह येथील 
इमारतीच्या दुरुस्ती तसेच ater व निवासस्थानांची दुरुस्तीसाठी येणारा खर्च 
रु.२५,०७,०६८/- (रुपये पंचवीस. लाख..सात हजार अडसष्ट फक्त) इतक्या खर्चास व 
अंदाजपत्रके आणि नकाशास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. 'यॉसांठी. हौणारा.. खर्च मागणी क्र:बी-५,. मुख्य लेखाशिर्ष "२०५६-तुरुंग, 
१०१-तुरुंग, केंद्र पुरस्कृत योजना (००). (०९). कारागृह सुंधारणा योजना (२०५६-०१८९) 
योजनेतर/दत्तमत* या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. ववी 
णत हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र 
१२००/प्र.क्र.४६/२००१/विनियंम, दि.११ जुलै, 2009 अन्वये वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उप.-विभाग पाचच्या परिशिष्ठातील »छनु.क्र.१ अन्वये 
प्रशासकीय, विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल.यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
at Se oar 
Comp -अफाण्खेटी न 
( आ. ग. परदेशी ) 

यप पग. ३, SEEM अधिकारी,महाराष्ट्र शासन,गृह विभाग. 

; ae 


Wai, 
कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र सुज़्य, पुणे, 
कारांगृंह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कारागृह उपमहानिरीक्षक, wae er, पुणे. | वि 
अधिक्षक, अहमदनगर जिल्ह] करांरागृह,.अहमदंनगर. 

ao -(:संहालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता./ लेखा पंरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

OORT Sere अधिकारी, अहमदनगर” ] 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 
उप सचिव, इंमारती-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
“अवर सचिव, बीयुडी-१,गृह विभागं,मंत्रालय,मुंबइ-३४ 
श्री.बी.आर.कांबळे, उप अभियंता, कारागृह महीनिरीक्षणालय; महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
निवड नस्ती,पीआरएस-२,गृह विभागं,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


जलक 


Dalprumilalprs-2\2005\waaylletter-40 


